at व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदल्यांस स्थगिती देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२२२/प्र.क्र.०४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५/२/२०२४. 


संदर्भ :- नियोजन विभागाचे समक्रमांकीत शासन आदेशा, दिनांक २४/१/२०२४. 


शासन आदेठा:- 


नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील (१ श्री. श्री. बा. पाचखेडे, उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
गडचिरोली आणि (२) श्री. SHAN खडतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली यांची संदर्भाधीन दिनांक २४/१/२०२४ च्या शासन आदेशान्वये बदली 
करण्यात आलेली होती. आता, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदलीबाबतच्या सदर IA आदेशास 
प्रशासकीय कारणास्तव स्थगिती देण्यात येत आहे. 
२. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१६४९००८८१६ असा आहे. हा शासन Blea डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by BALASO BABURAO GAIKWAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
BALASO BABURAO 06", 
2.5.4.20=2b5443d9741 cb6d928f4ffcdd31b58a9b2f2dc4e476d3e 
495d3213754d38a2c3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0C658F59A3D96E6EFAD602755C1BD146CA303FC 
G A | KWA D OFBOA70CDDCS5A2D8A19F5BCOC, cn=BALASO BABURAO 
GAIKWAD 
Date: 2024.02.15 16:58:42 +05'30' 


(बा. बा. गायकवाड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधान भवन, मुंबई. 
५. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 
८. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 
९. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
qo, उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय (सवी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२२२/प्र.क्र.०४/का.१४२७ 


११. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालये (सवी. 

१२. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१३. उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, गडचिरोली. 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, गडचिरोली. 

१६. संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत). 

१७. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती. 


समस 


पृष्ठ २ पैकी २ 


